कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (पुणे विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन Beat :- 


कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 


१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 


त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 


राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 
चिं २/२२२ नाळे अशोक नथुराम, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, बरड, 
तालुका कृषि अधिकारी फलटण, जि. ता.फलटण जि. सातारा 
सातारा 
२ ५/२८४ पाटील धनंजय दिनकरराव, कृषि पुणे कृषि अधिकारी (गु.नि.), जिल्हा 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
वडगांव मावळ, जि. पुणे सोलापूर 
(श्री.सागर बारवकर यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 
३ १३/४९० | गंबरे विजय चंद्रू, कृषि पर्यवेक्षक, पुणे मंडल कृषि अधिकारी, तुर्कवाडी, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, कराड ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 
जि. सातारा 
४ १४/४९७ । धुमाळ काशिनाथ ग्यानबा, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी 
अक्कलकोट, जि. सोलापुर 


अधिकारी अक्कलकोट, जि. 
सोलापुर 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

4 ६९/१२०७ | कापसे प्रदीप गोविदराव, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, जिल्हा बिज 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी प्रमाणिकरण, पुणे 
इंदापुर, जि. पुणे 

६ ७३/१२१३ | टकले प्रेषिता सुरेडा, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी मुरुड अधिकारी, पाटण, जि. सातारा 
जंजिरा, जि. रायगड 

9 ७४/१२१६ ।माने नरेंद्र दामोदर, कृषि पर्यवेक्षक, । पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, बीड, ता. 
तालुका कृषि अधिकारी लांजा, जि. करवीर, जि. कोल्हापूर 
रत्नागिरी 

८ १०५/१३१६ | धायगुडे चद्रकांत विठ्ठलराव, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, पुरंदर, जि. 
भोकरदन, जि. जालना पुणे 

९ ११३/१३२७ | निमसे रुपाली नानासाहेब, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि कृषि अधिकारी, पुणे. 
अधिकारी, अहमदनगर 

हिं ० १२०/१३३६ । अनिल विश्वनाथ सांगळे, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, कौलव, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर. 
देवळी, जि. वर्धा 

गि १२९/१३६९ | कसबे शिल्पा मनोज, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, दक्षिण 
तालुका कृषि अधिकारी, उत्तर सोलापूर, ता.दक्षिण सोलापूर, 
सोलापुर जि. सोलापूर . 

१२ १३०/१३७० | चव्हाण केलास बाबासाहेब, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, किटकनाशक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी चाचणी परिक्षण प्रयोगशाळा, 
दौंड, जि. पुणे पुणे. 

१३ १३१/१३८१ | जोशी राजेंद्र दत्तात्रय, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
उपविभागीय कृषि अधिकारी करवीर, अधिकारी कार्यालय, 
जि. कोल्हापुर गगनबावडा, जि. कोल्हापूर. 

१४ १३२/१४२१ | राऊत किशोर बाळासाहेब, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, किटकनाहक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी चाचणी परिक्षण प्रयोगशाळा, 
पुरंदर, जि. पुणे पुणे. 

१५ १३६/१४५७ | संजय नारायण पाटील, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, 


पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी 
चांदुर रेल्वे, जि. अमरावती 


राधानगरी, ता. राधानगरी, जि. 
कोल्हापूर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

१६ १३८/१५०९ | घागरे सुभाष ज्ञानू, कृषि पर्यवेक्षक, । पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी, शिराळा जि. अधिकारी कार्यालय, शिराळा, 
सांगली जि. सांगली 

१७ १४९/१६३८ | सारुक तुकाराम ज्ञानोबा, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, पाटण, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. पाटण, जि. सातारा. 
वडवणी, जि. बीड 

१८ १५१/१६६२ | रंजना श्रीधर देशमुख, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे मंडल कृषि अधिकारी, 
तालुका कृषि अधिकारी शेगाव, जि. गडहिंग्लज, ता. गडहिंग्लज, 
बुलढाणा जि. कोल्हापूर. 

१९ १५३/१६६४ । विजय हरीचंद्र राजुरकर, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, गारगोटी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर. 
मेहकर, जि. बुलढाणा 

२० १५८/१६९३ | चौधरी संतोष राजाराम, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी आयुक्तालय, [निवगुनि-१/२], 
सांगोला, जि. सोलापुर पुणे. 

२१ १६०/१७२५ | सांगळे स्वाती युवराज, कृषि पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, वैराग, ता. 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी बार्शी, जि. सोलापूर. 
बार्शी, जि. सोलापूर 

२२ १६१/१७३३ | पाटील धनाजी विठ्ठल, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी माडग्याळ, ता. जत, जि. 
वाळवा जि. सांगली सांगली. 

२३ १७५/२०९६ | लाड शिवाजी रामचंद्र, कृषि पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद अधिकारी कार्यालय, राधानगरी, 
चाचणी प्रयोगशाळा, कोल्हापुर जि. कोल्हापूर. 

२४ १७६/२०९७ | चौगुले लक्ष्मण नाथा, कृषि पर्यवेक्षक, | पुणे कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी करवीर, जि. अधिकारी कार्यालय, आजरा, 
कोल्हापुर जि. कोल्हापूर. 

२५ १७७/२१०९ | यादव शशिकांत गंगाराम, कृषि पुणे मंडल कृषि अधिकारी, कळे, ता. 
Gade argent कृषि अधिकारी पन्हाळा, जि. कोल्हापूर. 
गडहिंगलंज, जि. कोल्हापुर 

२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 
सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


८. पुणे महसुली विभाग वाटप झालेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतील क्रमांक १५९ (श्री.फुले सचिन 
बुआजी) या अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१८०४०१५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL Sh on AT ACUTE 1 


[571 bd08b73 18f82F32c3ac1 8b4a938a342e23932200c3df8bObdd4s 
-B6ESECA936BF 2C03EE8BO83F 338E65F7 AF 361 


184B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F 076E25FFF19427CAACSB 
DOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Date: 2022.01.18 18:04:34 +05'30 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

93. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६ओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


